तहसिलदार,मानवत यांच्या जुन्या निर्लेखित 
वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदी 
करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.9१/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.०७/ई-८,दि.१२/०९/२०१६. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम,दि.२८/०७/२०२०. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८,दि.२७/०६/२०२२. 
४) नियोजन विभाग, शासन ज्ञापन, क्र.डिपीए-१०२२/प्र.क्र.१३९/का.१४८१,दि.१६/०१/२०२३. 
५) जिल्हाधिकारी,परभणी, यांचे पत्र जा.क्र.२०२४/सी/व्हीआयपी/कावी-७३,दि.१६/०५/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील “२०५३- जिल्हा प्रशासन ” या लेखाशिर्षाखाली वेतन 


आहरित करणाऱ्या १३६ क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन दिनांक 


१२/०९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०५ अन्वये त्यांच्या अधिपत्याखालील तहसिलदार, मानवत यांचे वाहन 


क्र.एमएच-२२-डी-०००४ या जुन्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी 


देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी,परभणी यांच्या अधिनस्त तहसिलदार, 


मानवत यांचे वाहन क्रमांक एमएच-२२-डी-०००४ (टाटा सुमो ) या जुन्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली 


नवीन वाहन खरेदी करण्यास रुपये ८.०० लक्ष ( अक्षरी रुपये आठ लक्ष फक्त ) इतक्या खर्चास खालील 


अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.७१/ई-८ 


१. निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०२४/प्र.क्र.११/ विनियम, 


दिनांक ०२/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने तहसिलदार यांच्या 


वाहनाकरीता रुपये ८.०० लक्ष इतकी मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. निश्चित करण्यात 


आलेल्या वाहन किंमत मर्यादेत वस्तु व सेवा कराचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. 


तथापि, सदर किंमतीमध्ये वाहनांच्या किंमतीसोबत टेम्पररी रजिस्ट्रेशान चार्जेस व सहाय्यभूत 


साहित्य (Accessories) इत्यादीसाठीच्या खर्चाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. निधी 


उपलब्धतेच्या व विहित कार्यपध्दतीच्या अवलंब करुन वाहन खरेदी करण्यात यावी. 


२. शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ व क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दिनांक 


२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी GeM Portal वरुन विहित पध्दतीचा 


अवलंब करुन करण्यात यावी. 


३. वाहन क्रमांक एमएच-२२-डी-०००४ (टाटा सुमो) या Mesa शासकीय वाहनाच्या बदली 


यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आले नाही, या धारणेच्या अधिन राहून तसेच विहित 


कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर वाहनासाठी येणारा खर्च हा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता महसूल व वन विभाग, 


शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८,दि.२७/०६/२०२२ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत 


“गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण” या योजनेच्या माध्यमातून नियोजन 


विभागाने परभणी जिल्हयास उपलब्ध करुन दिलेल्या“मागणी क्र.ओ-५०,लेखाशीर्ष (२०५३ए ३५१)-१३ 


कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४८/२०२४/व्यय-९, दिनांक 


२५/०६/२०२४ व अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५८/२०२४/विनियम,दि.०३/०७/२०२४ अन्वये त्या विभागाने 
दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.9७१/ई-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१५१३०२३५८६१९ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL SHRIDHARRAO - 
KOTHEKAR 


(सुनिल कोठेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. अ.मु.स. (महसूल ) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-२,महाराष्ट्र,नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, परभणी. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

६. तहसिलदार, मानवत 

७. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती ( कार्यासन ई-८),महसूळल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


